महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११५/प्र.क्र.९६/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ जून, २०१८ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.२३.०९.२०१५ चे आदेशा 
आदेशा 


श्री.मि.रा.धाट, कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये नगरविकास 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्‍त या 
पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्री. धाट कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिका कार्यालयात दिनांक 09.90.2094 पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा 
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी दिनांक ३०.०९.२०१७ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


या आदेशान्वये श्री. धाट, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस दोन वर्षाकरिता ( दिनांक 
३०.०९.२०१९ ) पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्री.धाट यांनी दिनांक ०१.१०.२०१९ रोजी गृहनिर्माण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे हजर होणे बंधनकारक राहील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१८५१४७६८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ot en 
Gajanan 0-0 न 
Bhimrao (उपा व्रण ण लल 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. मिलिद रामचंद्र धाट, सहाय्यक आयुक्त, कल्याण -डोंबिवळी महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
प्रत, 


) अपर मुख्यसविव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

) प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

) जिल्हाधिकारी, ठाणे, जि.ठाणे. 

8) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032, 
) सह/उप सचिव (नवि-२८), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
)  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


